महाराष्ट्र शासन 


क्र. संकीर्ण ०८१९/प्र.क्र. ६३८/पोळ ५ब 
गृह विभाग, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १९ सप्टेंबर,२०१९ 
वाचा :- 
१) शा.नि.,वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४,दि.२९.०९.२०१८ 
२) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा क्र.पोमसं/३९/४२/सा.अ.-वानखडे-अमरावती/२२९/२०१९ दि. 
२९.०७.२०१९ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 
३) श्री.गोपाल अवधूत वानखडे यांचे कायदेशीर वारसदार श्रीमती प्रियंका गोपाल वानखडे यांचा 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरीता प्राप्त झाळेला दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीचा अर्ज 


आदेश 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती 
प्रियंका गोपाल वानखडे यांच्या क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागप्रमुख हे 
त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 
दि.२९सप्टेंबर,२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार,श्री.गोपाळ अवधूत वानखडे यांचे नामनिर्देशन 
नसल्याने कायदेशीर वारस श्रीमती प्रियंका गोपाल वानखडे व श्रीमती राजकन्या अवधूत वानखडे यांना सानुग्रह 
अनुदान रूपये १०,००,०००/-(अक्षरी रूपये दहा लाख फक्त) मंजूर करत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” श्री.गोपाल अवधूत वानखडे हे दि.१७.०९.२००७ पासून पोलीस शिपाई या 

पदावर शासकीय सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी दि. २३.११.२०१३ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर 
करण्यात येत आहे. सदर आदेशा आदेझाच्या दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 

सदरचा खर्च “मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी,१०३,अनुकंपा 
भत्ते,(००)(०६)-परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान(२०७१०७२२)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१४४६१३७७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. मा ककत 
५ a n d e e p G 0 fa kh n a t h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and 


Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421 


D h a ka n e d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep Gorakhnath Dhakane 


Date: 2019.09.19 14:51:55 +05'30' 


(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 9) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
2) जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव 
३) पोलीस अधिक्षक,अमरावती(ग्रा)// (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना माहिती तथा उचित 
कार्यवाहीस्तव 
४श्रीमती राजकन्या अवधूत वानखडे,अंबिकानगर,अमरावती 
५)श्रीमती प्रियंका गोपाळ वानखडे,कृष्णनगर,तपोवन गेटच्या आत अमरावती,यांना माहितीस्तव 


